अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात 
गठीत समितीस दिनांक ३१/३/२०१९ पर्यंत अंतिम 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र : संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ८/२/२०१९ 
संदर्भ :- 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१६.११.२०१५ 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१.२.२०१६ 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.३०.४.२०१६ 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१९.१०.२०१६ 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.२२.३.२०१७ 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१९.७.२०१७ 

७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१२.१०.२०१७ 

८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.२२.१२.२०१७ 

९) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१७.३.२०१८ 

qo) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१७.७.२०१८ 

११) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, दि.१७.११.२०१८ 
१२) सदस्य सचिव, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय पुनर्रचना समिती तथा संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 

संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.असांस/२०१८/ पुनर्रचना/प्रमा/५४०, दि.२६.१२.२०१८ 

१३) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.असांसं/प्रमा/पुनर्रचना/२०१९/३७, दि.२३.१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात 
आली होती. सदर समितीस संदर्भ क्र. २ ते ५ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयाद्वारे सदर समितीचे श्री. सीताराम कुंटे, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठन करण्यात आले आहे. सदर समितीस संदर्भ क्र. 
७ ते ११ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ देण्यात आली असून, सदर मुदतवाढ ही दिनांक ३१/१२/२०१८ 
रोजी संपुष्टात आळेली आहे. 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने संदर्भ क्र. १२ येथील पत्राद्वारे कळविले आहे, की अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयाच्या पुनर्रचनेबाबत विविध विभागांकडून सांख्यिकी कक्ष पुनर्रचना / नव्याने निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 


करणे यासाठी विविध स्तरांवरील ११८ कार्यालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आळे असून त्यापैकी विविध 
स्तरांवरील ७९ कार्यालयांकडून/विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाळे आहेत. अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांकडून [उपायुक्‍त (नियोजन) कार्यालय (सर्व, जिल्हा नियोजन 
समिती (सवी , तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कक्ष (आराखडा) (सवी, नक्षलग्रस्त विकास] तसेच विविध 
स्तरावरील कार्यालयांकडून / विभागांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव व मुख्यालय, प्रादेशिक सहसंचालक 
कार्यालय, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय यांच्या पुनर्रचनेबाबतचा प्रस्ताव यांचे एकत्रिकरण करण्याचे काम 
अंतिम टप्प्यात आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या पुनर्रचनेबाबत दिनांक ९/१/२०१९ रोजी बैठक 
पार पडली. सदर बैठकीमध्ये अहवालाचे प्रारुप अंतिम करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर समितीस आपला 
अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी आणखी २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच, संदर्भ क्र.१३ 
येथील पत्राद्वारे सदर समितीमध्ये “प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग* यांच्याऐवजी “अपर मुख्य 
सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग” यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याची 
विनंती केली आहे. 
शासन निर्णय :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
श्री.सीताराम कुंटे, तत्काळीन अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठीत 
केलेल्या आणि संदर्भ क्र. ७ ते ११ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ दिलेल्या समितीला अहवाल सादर 


करण्यासाठी दिनांक ३१/३/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असून, सदर समितीचे पुढीलप्रमाणे पुनर्गठन 


करण्यात येत आहे :- 

| श्री. सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 

३ अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग सदस्य 

४ श्री. जयंतकुमार बांठिया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन तज्ञ सदस्य 

4 श्री. अजयकुमार गुप्ता, उप महासंचालक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सदस्य 
नवी दिल्ली - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचे 
प्रतिनिधी. 

& डॉ. अभय पेठे, Professor in Urban Economics, University of सदस्य 
Mumbai - अध्यक्षांच्या मान्यतेने बाहेरील निमंत्रित सदस्य 

७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२०८१७०६४४८५१६ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ांनुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 


Pp riya Nn ka Ra nja Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae443 


C h h a pwa | e 59c483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan Chhapwale 


Date: 2019.02.08 17:10:07 +05'30' 


(प्रियांका छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे स्वीय सचिव, विधानमंडळ, मुंबई. 
3) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
५) श्री. जयंतकुमार बांठीया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

) 

) 

) 

) 


६) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (ले.व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

८) श्री. अजयकुमार गुप्ता, उप महासंचालक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली. 

९ डॉ. अभय पेठे, Professor in Urban Economics, University of Mumbai. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

११) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती की, सदर शासन निर्णय अध्यक्ष, 
राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी संघटना, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावा. 

१३) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / लेखाकोष भवन, बांद्रा (पूर्व, मुंबई 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८ / आ.पु.क),मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१७) कार्यासन अधिकारी (का. १४२७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१८) निवडनस्ती-का.१४२६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


